दिनांक २४.०३.२०२२ ते ३०.०३.२०२२ या 
कालावधीत पंचकुला हरयाणा येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी बॅडमिंटन स्पर्धा २०२१ २२-मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च 2022. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२५.८.२०२१. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे बॅडमिंटन /२०२१-२२ 
दि.१६.३.२०२२ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/२७१ / दि. १७.०३.२०२२ 
शासन निर्णय :- 


दिनांक २४.३.२०२२ ते ३०.३.२०२२ या कालावधीत पंचकुला, हरयाणा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. 
१२.३.२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड 
चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची 
निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे होणाऱ्या रु. १,२८,४००/- ( एक लाख अठ्ठाविस हजार चारशे फक्त ) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २०.३.२०२२ ते २२.३.२०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
२४.३.२०२२ ते ३०.३.२०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १७.३.२०२२ (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १७ मार्च २०२२ ते ३० मार्च २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ 
फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


4. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


दै सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवाळासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


छ. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या saya अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


हः सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या 
अटीवर विवरणपत्र "ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११५५३४००४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar 


Nanal याया 
(स्वा. म. नानल) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१) 
) 
) 
) 
) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


4 


ह 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१० आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


N (८5. 


vz 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


628662 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
ष्ट 
१९ 


Yee रक अ हा ae ee le 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २४ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, पंचकुला, हरयाणा 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नावव पदनाम  'ट्रंकसूट | feds विभाग / कार्यालय 
१) । श्री. रोहन कडू, दु.लिपीक | होय | होय | उप अधिक्षक, भुमी अभिलेख, मुळशी, 
पौड, जिल्हा- पुणे. 
२) श्री. संग्राम शि. कदम, होय | होय | जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, जिल्हा 
स्टेनोग्राफर नांदेड 
3) श्री. प्रविण मुंढे, अवर सचिव | होय | होय । झालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
४ श्री. ज्ञानेश्वर आव्हाड, होय | होय | आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
सहा. कक्ष अधिकारी मुंबई. 
५) श्री. सुदाम महादेव तांदळे होय होय | सहा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
सहा. निबंधक सह. संस्था तस्य तालात; 
पंढारपूर 
६) | at. सचिन बाळाजी पाटील नाही | नाही | नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक 
वरिष्ठ लिपीक 
७) | at. स्वप्नील सु. उपासे, होय | होय | जिल्हा हिवताप अधिकारी, अमरावती 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक 
अधिकारी 
८) श्री. रवि कोळगे, ल.ले (ने) | होय | होय | जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 
९) श्री. नितीन गायकवाड, होय | होय | राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई. 
उप सचिव (प्रतिनियुक्ती) 
qo) श्री. tee बागडे, होय | होय | सहा. संचालक व सरकारी अभियोक्ता, 
सहा.सरकारी अभियोक्ता नाशिक जुने नियंत्रण कक्ष, पोलीस 
मुख्यालय शिवार, नाशिक. 
११) | श्री. शशिकांत नं. भिसे, होय | होय |।महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
१२) | श्रीमती शारदा पाटील, होय | होय ।राज्य माहिती आयोग, कोकण 
अवर सचिव खंडपीठ, बेलापूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


93) | श्रीमती अनिता कदम, होय | होय | pista युवक सेवा संचालनाळ, पुणे. 
क्रीडा अधिकारी 

१४) | श्रीमती संध्या वाकडे, कर। नाही | नाही । जीएस टी भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर 
सहाय्यक औरंगाबाद. 

१५) | श्रीमती फरोग मुकादम होय | होय | महाराष्ट्र राज्य औद्योगीक विकास 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महामंडळ, अंधेरी पुर्व मुंबई 
महाराष्ट्र राज्य औद्योगीक 
विकास महामंडळ 

१६) | श्रीमती निलीमा ल. चिमोटे, होय | होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष आधिकारी 

१७ | श्रीमती रेशमा रा. चव्हाण होय | होय | विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लघुलेखक 

१८) | श्री. सुरेश नाईक, अवर | होय | होय ।महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
सचिव 
(प्रशिक्षक) 

१९) | at. संदिप ढाकणे, अवर | होय | होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव 
(व्यवस्थापक) 


KKK 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २४ ते 30 मार्च, २०२२ या कालावधीत ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, पंचकुला, हरयाणा 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील रूपये 
अ | निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 
णि निवड चाचणीसाठी ध्वनीक्षेपण यंत्रणा, टेबल, खुर्ची आणणे व मांडणे व त्यासाठी १,०००/- 
टेम्पो खर्च (SATS) 
q | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च 
चिं दोन पंचांचे मानधन (दोन दिवसाचे) 3,000/- 
2. | निवड चाचणीसाठी ६ STAT BIC कॉक्स (प्रत्येकी रु. २०००/- प्रमाणे) १२,०००/- 
३ | इतर किरकोळ खर्च/ झेरॉक्स/ मुद्रण सामग्री व इतर खर्च. ५००/- 
क | प्रशिक्षण शिबिराकरिता खर्च. 
णि आयोजनाचा खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ २,०००/- 
प्रशिक्षक यांच्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च. 
2 | ४ बॉक्स शहटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. २०००/- प्रमाणे.) ८,०००/- 
ड | संघासाठी साहित्य 
| 9 | २ बॅडमिंटन रॅकेट रु. ५,०००/- प्रमाणे. १०,०००/- 
2 | ४ बॉक्स शहटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. २०००/- प्रमाणे) ८,०००/- 
ई | वैयक्तिक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च-: 
Ez १७ ट्रकसूट रु. ८००/- प्रमाणे. १३,६००/- 
२ | १७ किटबग रु. ५००/- प्रमाणे. ८,५००/- 
३ | ३८ टि AAV. ५००/- प्रमाणे. १९,०००/- 
8 | ३८ ANCA. ५००/- प्रमाणे. १९,०००/- 
५ | १९ टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. १,९००/- 
६ ।१९ बूट रु. १०००/- प्रमाणे. १९,०००/- 
७ | १९ पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. १,९००/- 
फ) | प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 
| a | ग्लुकोज/ औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. १,०००/- 
एकूण रुपये :- एक लाख अठ्ठावीस हजार चारशे फक्त १,२८,४००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र क 


दिनांक २४ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम, पंचकुला, 


हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२१-२२ 


मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाची निवड करण्यासाठी दि. १२ मार्च, २०२२ 


रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

inal श्री. चिकटे मुकुंद त्रिवकराव, तळाठी तहसिल कार्यालय, भोर, ता. भोर, जि. पुणे. 

२ | ait. शिदे शिवाजी जर्नादन, तहसिलदार तहसिल कार्यालय, वेल्हा, ता. वेल्हा, जि.पुणे. 

3 श्री. संजय निवृत्ती ओहोळ,तारतंत्री वळू माता प्रक्षेत्र, जत, ता. जत, जि. सांगली. 

४ | al. संग्राम शि. कदम,स्टेनोग्राफर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, जिल्हा नांदेड 

५ | श्री. संदीप गोरखनाथ ढाकणे,अवर सचिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६ । श्री. सचिन बाळाजी पाटील, वरिष्ठ लिपीक नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक 

७ | at. रोहन सिताराम कडू, दु. लिपिक उप अधिक्षक, भुमी अभिलेख, मुळशी, पौड, जि. पुणे. 

८ श्री. रविफ्र. कोळगे, ल.ले. (नि). जिल्हा अधिकारी कार्यालय, पुणे. 

९ | श्री. दिपक शरद सोमण,अ.का. जिल्हा अधिकारी कार्यालय, नाशिक 

शि o | श्री. lhe जालंदर बागडे, सहा. संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक जुने 
क eee नियंत्रण कक्ष, पोलीस मुख्यालय शिवार, नाशिक. 

el १ | डॉ. राजीववी. शोटकर, प्राध्यापक शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, औरंगाबाद 

१२ श्री. स्वप्नील सुरेशराव उपासे, प्रयोगशाळावैज्ञानिक | जिल्हा हिवताप अधिकारी, अमरावती 
अधिकारी 

१३ | श्री. संदीप गुलाबराव काकडे, कनिष्ठ लिपिक मृद व जलंधारण उपविभाग , दर्यापूर, अमरावती. 

१४ | श्री. सुदाम महादेव तांदळे, सहा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पंढरपूर, 
सहा. निबंधक (सहकारी संस्था) सोलापूर. 

१५ | श्री. राहूल जयपाल कांबळे, परिचर प्रतिरुप शासकीय फोटो झिको मुद्रणालय, पुणे-१. 

१६ | श्री. अमोल नारायण भोईटे, यंत्र चालक शासकोय फोटो झिको मुद्रणालय, पुणे-१. 

१७ श्री. मंदार मारुती चव्हाण,मूळ प्रतवाचक शासकोय फोटो झिको मुद्रणालय, पुणे-१. 

१८ | श्री. क्रषिकेश भा. वाघमारे, सफाईगार शासकोय फोटो झिको मुद्रणालय, पुणे-१. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 


१९ 


श्री. प्रविण राजाराम मुंढे,अवर सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२० 


श्री. ज्ञानेश्वर आ. आव्हाड, स.क.अ. 


आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२१ 


श्री. बालाजी वा. बोंदरवाड, मो.वा.नि. 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण. 


२२ 


श्री. प्रल्हाद आ. विगळे, मो.वा.नि. 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वसई 


२२ 


श्री. शशिकांत नं. भिसे, कक्ष आधिकारी 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२४ 


श्री. सुरेश द. नाईक, अवर सचिव 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२५ 


श्री. सुहास प्र. सकपाळ, सहाय्यक अभियंता श्रेणी २ 


कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, पुणे. 
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


२६ | श्री. सुशिल Gear मोरे, लिपीक नि टंकलेखक महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७ | श्री. नितीन गायकवाड, उपसचिव राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई. (प्रतिनियुक्ती) 
२८ | श्रीमती सोनाली सा. वाईकर, राज्य कर निरीक्षक । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 


२९ 


श्रीमती कविता मा. चव्हाण,राज्य कर निरीक्षक 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 


30 


श्रीमती संध्या नं. वाकडे, कर सहायक 


वस्तू व सेवा कर भवन, औरंगाबाद. 


२३१ 


श्रीमती अनिता द. कदम, क्रीडा अधिकारी 


DIS! व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 


३२ 


श्रीमती धनश्री सं. चव्हाण, संशोधन सहायक 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२३ 


श्रीमती निलीमा ल. चिमोटे, सहा. कक्ष आधिकारी 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२४ 


श्रीमती शारदा सं. पाटील, अवर सचिव 


राज्य माहिती आयोग, कोंकण खंडपीठ, बेलापूर. 


३५ 


श्रीमती रेश्मा रा. चव्हाण, लघुलेखक 


विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


